वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ नुसार 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (खुद्द) मधील 
“प्रशासकीय विभाग प्रमुख” यांची अद्ययावत 
यादी तयार करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आयएलई-२०२३/प्र.क्र. १४२/प्रशासन-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२३. 


वाचा: १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-विअप्र-१०९८/प्र.क्र.५३/२०१६/विनियम, 
दिनांक ०६.१०.१९९९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-विअप्र-२०१६/प्र.क्र.५३/२०१६/विनियम, 
दिनांक-२१.०१.२०१७ 
३. शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक- विअप्र-२०१६/प्र.क्र.५३/२०१६/विनियम, 
दिनांक-०३.०२.२०१७. 


शासन परिपत्रक: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांनी घोषित 
केलेल्या प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांची विहीत 
प्रपत्रात अद्ययावत यादी तयार करुन, त्याची प्रत महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई/महालेखापाल 
(लेखा व अनुज्ञेयता) -२, नागपूर / महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, मुंबई / महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, 
नागपूर / संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई / अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / कोषागार अधिकारी तसेच 
सर्व संबंधितांना पाठविण्याबाबत तसेच प्रशासकीय विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
सूचित केले आहे. 


२. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ मधील 
तरतुदीनुसार, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (खुद्द) मधील “प्रशासकीय विभाग प्रमुख” यांची अद्ययावत 
यादी विहित केलेल्या प्रपत्र-१ अन्वये तयार करण्यात आली आहे. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२३०७२४११४६४१२४१० असा आहे. सदर शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. SHRIKANT Do ण OF MAHARASHTRA, cu NDUSTIES 
LAXMANRAO र 
PULKUNDWAR tC nn 
(डॉ. श्री.ल.पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- 
१. सर्व प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आयएलई-२०२३/प्र.क्र. १४२/प्रशासन-३ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -२, नागपूर 

४. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, नागपूर 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

७. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व कोषागार अधिकारी. 

१०. कक्ष अधिकारी (विनियम व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती/प्रशञा-३. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक PAH: आयएलई-२०२३/प्र.क्र. १४२/प्रशासन-३ 


प्रपत्र-१ 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागासाठी “प्रशासकीय विभाग प्रमुख” यांची यादी 


अ. पदनाम प्रशासकीय विभागाचे नाव प्रशासकीय विभाग प्रमुख घोषित 
क्र केल्याचा आदेशा क्रमांक 
i अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान । उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | शासन निर्णय क्रमांक आयएलई- 
सचिव / सचिव (उद्योग) (उद्योग प्रभाग) २०२३ / प्र. क्र. १४२ / प्रशासन ३, 
मंत्रालय, मुंबई दिनांक २४/०७/२०२३ 
२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | शासन निर्णय क्रमांक आयएलई- 
सचिव/ सचिव (ऊर्जा) (ऊर्जा प्रभाग) २०२३ / प्र. क्र. १४२ / प्रशासन ३, 
मंत्रालय, मुंबई दिनांक २४/०७/२०२३ 
३ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | शासन निर्णय क्रमांक आयएलई- 
सचिव/ सचिव (कामगार व (कामगार व प्रशासन प्रभाग) २०२३ / प्र. क्र. १४२ / प्रशासन ३, 
प्रशासन) मंत्रालय, मुंबई दिनांक २४/०७/२०२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


